राज्य क्रीडा विकास समितीची 
पुनर्रचना करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्र = क्रीडाधो-२०२२/प्र.क्र.१३१/कीयुसे-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०४ ऑक्टोबर, २०२२ 


वाचा:- 

शासन निर्णय, सामाजिक न्याय, सांकृतिक कार्य, क्रीडा व विशोष सहाय्य विभाग 

क्र. राक्रीधो-२००३/प्र. क्र. ११/क्रीयुसे-१ दि. २६ मार्च २००३ 

शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. क्रीडाधो-२०११/प्र. क्र.५५/११/क्रीयुसे-१, 
दि. १४ जून २०१२ 

शासन निर्णय, सामाजिक न्याय, सांकृतिक कार्य, क्रीडा व विशेष सहाय्य विभाग क्र . 
बैठक-२०१६/प्र. क्र. ५१/क्रीयुसे- १ दि. २३ जून २०१६ 


-O 
— 


= 


AN 
~~ 


प्रस्तावना:- 

महाराष्ट्र राज्याचे क्रीडा धोरण २००१ अंतर्गत राज्यात विविध ठिकाणी क्रीडा सुविधा 
उपलब्ध करुन देणे, प्रचलित योजनांमध्ये योग्य त्या सुधारणा करणे, नवीन धोरणांतर्गत अभिप्रेत 
असलेल्या योजनांना मान्यता देणे, क्रीडा सुविधा निर्माण करणे तसेच क्रीडा योजनांच्या 
अंमलबजावणीचा आढावा घेण्याकरीता राज्य क्रीडा विकास समितीची स्थापना संदर्भ क्र. १ 
येथील शासन निर्णयान्वये करण्यात आली आहे. तद्नंतर सदर राज्य क्रीडा विकास समितीच्या 
रचनेत संदर्भ क्र. ३ येथील शासन निर्णयान्वये सुधारणा करण्यात आळी आहे. 

सन २०१२ मध्ये महाराष्ट्र राज्याचे क्रीडा धोरण - २०१२ जाहीर करण्यात आळे असून या 
क्रीडा धोरणात अंतर्भूत निर्णय व सविस्तर तपशील संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये 
निर्गमित करण्यात आला आहे. राज्य क्रीडा धोरण, २०१२ मध्ये राज्य क्रीडा विकास समितीच्या 
पुनर्रचनेबाबत पुढीलप्रमाणे नमूद करण्यात आले आहे. 

“महाराष्ट्र स्पोर्ट्स इन्फ्रार्क्वर डेव्हलप्येंट GTI अंतर्गत योजनाबद्ध क्रीडा फुक्धा 
निर्माण करण्यासाठी व त्याचा आढावा घेण्यासाठी राज्य क्रीडा विकास सायितीची स्थापना 
करण्याचा निर्णय ARTA? घेतलेला आहे. या aah व्यापकता पाहता त्याची RAT 
करण्यात येईल. WEY या. संत्री क्रीडा अध्यक्ष AT. राज्ययंतक्री- उपाध्यक्ष या. प्रधान सविव- 
नियोजन, वित्त व क्रीडा- सदस्य तसेच TASH, क्रीडा हे सदस्य aad असतील. या 
MAA राज्य क्रीडा विकास सायितीप्रणाणेच कार्यकक्षा व अधिकार असतील: ” 

सदर राज्य क्रीडा धोरण २०१२ मधील निर्णयाच्या अनुषंगाने राज्य क्रीडा विकास 
समितीच्या पुनर्रचनेची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

राज्य क्रीडा धोरण-२०१२ अंतर्गत राज्य क्रीडा विकास समितीच्या पुनर्रचनेसंदर्भात 
घेण्यात आलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने राज्य क्रीडा विकास समितीची पुढीलप्रमाणे पुनर्रचना 
करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडाधो-२०२२/प्र.क्र.१३१/कीयुसे-१ 


२ 


राज्य क्रीडा विकास समिती 


मा. मंत्री, क्रीडा 


अध्यक्ष 


सचिव /प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव (व्यय), वित्त 
विभाग किंवा त्यांचे प्रतिनिधी 


सदस्य 


सचिव /प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव, नियोजन 
विभाग किंवा त्यांचे प्रतिनिधी 


सदस्य 


सचिव /प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव, क्रीडा 
विभाग 


सदस्य 


सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव, नगरविकास 
विभाग किंवा त्यांचे प्रतिनिधी 


सदस्य 


सचिव /प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव, महसूल 
विभाग किंवा त्यांचे प्रतिनिधी 


सदस्य 


सचिव /प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग किंवा त्यांचे प्रतिनिधी 


सदस्य 


आयुक्त, HIST व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


सदस्य सचिव 


राज्य क्रीडा धोरण २०१२ मध्ये स्पष्ट केल्याप्रमाणे या समितीची कार्यकक्षा व अधिकार 


पूर्वीप्रमाणेच म्हणजेच संदर्भाधिन शासन निर्णय दि.२६.०३.२००३ प्रमाणे राहतील 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या )=www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१००४१७५१५३६३२१ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


३. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


RANSING व 
ANANDRAO DERE : 


(रणसिंग डेरे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा.राज्यपालांचे प्रधान सचिव, 


२. मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई यांचे 


खाजगी सचिव, 


३. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई यांचे 


खाजगी सचिव, 
४. मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, 
५. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 


. मा.विरोधी पक्षनेता,विधानसभा / विधानपरिषद, यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 


. मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


on GG -&१ 


मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक 


सर्व मा. विधानपरिषद/ विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडाधो-२०२२/प्र.क्र.१३१/कीयुसे-१ 


१०.अपर मुख्य सचिव, नियोजन यांचे स्वीय सहायक 

११.अपर मुख्य सचिव, नगरविकास विभाग यांचे स्वीय सहायक 

१२.अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचे स्वीय सहायक 

१३.अपर मुख्य सचिव, महसूल व वने विभाग यांचे स्वीय सहायक 

१४. प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग,यांचे स्वीय सहायक 

१५.सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक 

१६.सर्व विभागीय आयुक्‍त तथा अध्यक्ष विभागीय क्रीडा संकुल समिती - आयुक्त, क्रीडा 
यांचे मार्फत 

१७.आयुक्‍्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१८.सर्व जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हा क्रीडा संकुल समिती - आयुक्त, क्रीडा यांचे 
मार्फत 

१९.सर्व उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा 

२०.सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी 

२१.सर्व तालुका क्रीडा अधिकारी 

२२.निवड नस्ती (क्रीयुसे-१). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


